महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळील उपआयुक्त या गट-अ संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
सेवाजेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२२/प्र.क्र.७३/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ मे, २०२२ 


संदर्भ :-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक.२१.६.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-७ दि. २.६.२०२१. 


शासन परिपत्रक 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठता) नियम १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.६.२०२१ 
च्या शासन अधिसूचनेनुसार प्रत्येक वर्षी दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता यादी 
प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक मबाआ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-७ दि. 02.0§.2029 नुसार महिला व बाल विकास 
आयुक्‍्तालयांतर्गत कक्षाकडील उपआयुक्त गट-अ या संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२१ ची अंतिम सेवा जेष्ठता 
यादी निर्गमित करण्यात आली आहे. 
३. आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे व आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या 
कार्यालयातंर्गत कार्यरत असलेल्या अधिकारी/कर्मचारीवृंद यांच्या प्रकरणातील प्रशासकीय व 
आस्थापनाविषयक / सेवाविषयक बाबी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्याकडून हाताळण्यात येतात. 
या दोन्ही आयुक्‍ताळयातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या आपआपसांतील क्रम त्यांच्या संबंधित पदावरील मूळ 
कार्यालयाकडील जेष्ठता, महाराष्ट्र नागरीसेवा (जेष्ठता विनियमन) नियम, १९८२ मधील तरतूदींनुसार व सदर 
अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अंतिम जेष्ठता सूची यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय / शासन 
परिपत्रक/ अधिसूचना यानुसार उप आयुक्‍त, गट-अ संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२२ अखेर पर्यंतची सुधारित 
एकत्रित तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबतच्या अनुक्रमे परिशिष्ट-१ नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेवाजेष्ठता यादीचे अवळोकन करुन या सेवाजेष्ठता यादीत काही 
आक्षेप/त्रुटी अथवा सुधारणा असल्यास याबाबत त्यांनी आपले सविस्तर निवेदन योग्य त्या कागदपत्रासहित 
शासनाकडे ०७ दिवसांच्या आत लेखी सादर करावे. SST प्रकारे शासनास प्राप्त झालेल्या निवेदनावर गुणानुक्रमे 
विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल व त्यानंतर सेवाजेष्ठता यादी अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२ ०२२/प्र.क्र.७३/कार्या-७ 


येईल. ०७ दिवसांच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास या सेवाजेष्ठता यादीच्या संदर्भात संबंधित 


अधिकाऱ्यांना आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे गृहीत धरुन सदर सेवाजेष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात 
प्रसिध्द करण्यात येईल. 


च. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५१८१२५४२०८७३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्ष्ज्ञरीने 
सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA T BAPCH. WUENDRAT A ALWANE Go INE 


S = Maharashtra, O = Government Of 


BHALWANE Date: 2022 05.28 15:54:40 +0530 


(रा. ता. भालवणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२ 
५. निवड नस्ती का-७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र. मबाआ-२०२२/प्र.क्र. ७३/का-७, दि.१८ मे, २०२२ सोबतचे परिशिष्ठ-१ 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयांतर्गत सुधार प्रशासन शाखेतील गट-अ Helles उप आयुक्त संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०२२ रोजीची 


तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता प्रारुप यादी 
अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नावा | जन्म तारीख संवर्गातील ज्येष्ठता | नामनिर्देशान/ | प्रवर्ग अभिप्राय 
दिनांक पदोन्नती 
सह आयुक्‍त पदावर vata दि. 
bl श्री.व्ही.डी.मराठे १.३.१९५६ |३१.११.२००४ पदोन्नती खुला २८.२.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
२  श्री.एस.एस.पाटील ।१.६.१९५४ | 39.99.2008 पदोन्नती इमाव ३१.५.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 
३ | श्री.जी.आर.गिंदे १.४.१९६० | ३१.११.२००४ पदोन्नती खुला सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत (स्वेच्छानिवृत्ती) 
8 श्री.एम.डी.बोरखडे | 20.9.99§3 । 39.99.2008 पदोन्नती खुला सह आयुक्‍त पदावर पदोन्नत (सेवा निवृत्त) 
५ | श्री.बी.टी.पोखरकर | १.६.१९६० ।३१.११.२००४ पदोन्नती खुला ३१.५.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
६ | श्री.टी.आर.दराडे १८.८.१९५४ । 39.99.2008 पदोन्नती भज (ड) ३१.८.२०१२ रोजी सेवानिवृत्त 
७ _श्री.डी.जे.मुंढे २.४.१९६० |। 39.99.2008 पदोन्नती भज (ड) ३०.४.२०१८ रोजी सेवानिवृत्त 
८ _  श्री.डी.व्ही.देसावळे | १.६.१९६१ ।३१.११.२००४ पदोन्नती खुला ३१.५.२०१९ रोजी सेवानिवृत्त 
९ | श्री.ए.एच. मानकर | २४.१२.१९५६ | 39.99.2008 पदोन्नती अजा ३१.१२.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
१० | श्री.आर.एस.पाटीळ ।११.६.१९६५ |३१.११.२००४ पदोन्नती खुला 
Lay q श्री.एच. बी. राठोड | 0.4.9948§ — | 39.99.2008 पदोन्नती खुला ३१.५.२०१४ रोजी सेवानिवृत्त 
92. श्री.एन. एच.भावसार | १८.२.१९५२ | ¥.92.2008 पदोन्नती खुला २८.२.२०१० रोजी सेवानिवृत्त 
93 श्री.व्ही.एम.कडवे २.१.१९५८ । 94.§.2008 पदोन्नती अजा ५.३.२०११ रोजीसेवानिवृत्त 
qv श्री.बी.एल.मुंढे ९.५.१९६४ ।२.६.२०१५ पदोन्नती भज (ड) तात्पुरती पदोन्नती 
१५ | श्री.एम.के.सिरसाट । १०.२.१९६२ | 2.8.2094 पदौोन्नती अजा सेवानिवृत्त २८.२.२०२० 
१६ श्री.व्ही.ए. सुर्यवंशी । १८.५.१९६० | ३०.५.२०१८ पदोन्नती खुला तात्पुरती पदोन्नती दि.३१.५.२०१८ रोजी 
सेवानिवृत्त 


१७  श्री.एस.व्ही शिंगणे ।१३.३.१९६५ | १४.६.२०२१ खुला तात्पुरती पदोन्नती 
१८ श्री आर.एस. मोरे १९.५.१९७० | १४.६.२०२१ पदोन्नती अ.जा (खुल्या प्रवर्गातुन) तात्पुरती पदोन्नती 
१९ | atti. देवरे २.१२.१९६५ | 9¥.§.2029 पदोन्नती इमाव (खुल्या प्रवर्गातुन) तात्पुरती पदोन्नती 
२० _  श्रीम.एच.डी देशमुख | १२.६.१९६७ | १४.६.२०२१ पदोन्नती खुला तात्पुरती पदोन्नती 
29 श्रीम. एस.पी. पाटील | ११.१२.१९६३ | ३०.१२.२०२१ पदोन्नती इमाव (खुल्या प्रवर्गातुन) सेवा निवृत्त दि.३१.१२.२०२१ 
२२ श्री. एस.एच.माने  ।५.७.१९६८ ।३०.१२.२०२१ पदौन्नती विजा-अ (खुल्या प्रवर्गातु)  । तात्पुरती पदोन्नती 


